महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- आयपीएस-१७१०/प्र.क्र,३/पोल १, 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०१०. 


शासन आदेशः- श्री. एस.एस.विर्क, भापोसे-१९७९०) यांना केंद्र शासनाने सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत 
दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्यानंतर, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
पदावर नियुक्‍ती करण्याकरिता भारतीय पोलीस सेवेतील योग्य अधिकाऱ्याची शिफारस 
करण्यासाठी, मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात 
आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, श्री. ए. एन रॉय, 
भापोसे(१९७२), महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदावर नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GR Quit Mi 
( कैलास ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर :- 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


१) 
२) 
) 
) 
) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
। 
) 
) 
) 
) 


Oo AN 


Co 
we 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


~ G&G -८४) 


vo 


qo 


D:\new pol-1\TRANSFE&POSTING\G.RDGP ८3.10 Roy 


